महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१५२/पदुम-१ दिनांक : ३०.०४.२०२१ 


वाचा:- १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१८६(१)(२)(४३)/१७८१/पंधरा-अ, दि.२६.७.२०१२, 
२. शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१२/प्र.क्र.३९५/पदुम-१, दि.२७.०९. २०१२, 
३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१८६(१)(२)(४३)/१७५१/पंधरा-अ, दि.१७.०६. २०१७. 
४. शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१४/प्र.क्र.३१४/पदुम-१, दि.२८.०८. २०१८ 
५. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१८६(१)(२)(४३)/१७५१/पंधरा-अ, दि.१६/०९/२०२० 


प्रस्तावना :- 

सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन या संवर्गातील सरळ सेवेच्या कोटयातील रिक्‍त पदे नामनिर्देशानाने 
भरण्यासंदर्भात शासन पत्र दि.६/९/२००६ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास मागणी पत्र पाठविण्यात आले 
होते. सदर मागणी पत्रास अनुलक्षून आयोगाने त्यांच्या दि.१६ जुलै २०१० व दि. २६ जुले २०१२ च्या पत्रान्वये 
एकूण १५२ उमेदवारांची सहाय्यक आयुक्‍त VARIG (गट-अ) या पदावर नियुक्‍तीकरिता शासनाकडे शिफारस 
केली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपरोक्‍त शिफारशीच्या अनुषंगाने, डॉ. नीता गोडबोले व अन्य यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र. ६६२/२०१२ दाखल केला होता. सदर 
प्रकरणात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर यांनी दि. ६ जानेवारी, २०१७ रोजी अंतिम 
आदेश पारीत करुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यापूर्वी सादर केलेली निवड यादी सुधारीत करुन, सदर यादी 
शासनास सादर करण्याचे व आयोगाकडून सुधारीत शिफारस यादी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने आयोगाच्या 
अभिप्रायानुसार शिफारसपात्र उमेदवारांना सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर नियुक्ती देण्याबाबत 
निर्देश दिले आहेत. याअनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या दि.१७/६/२०१७ च्या पत्रान्वये १५२ 
उमेदवारांची सुधारीत यादी शासनास सादर केली होती. 

उपरोक्त कार्यवाहीमध्ये काही उमेदवारांना (डॉ. नीता गोडबोले व अन्य) ज्यांनी मा. न्यायालयात याचिका 
दाखल केल्या होत्या त्यांची शिफारस सुधारीत यादीत होवू Wes नाही, त्यांनी पुन्हा मा. न्यायाधिकरणात मूळ 
अर्ज ७०४/२०१७ दाखल केले असल्याने सदर उमेदवारांना अराखिव सर्वसाधारण वर्गवारीतील रिक्‍त असलेल्या 
पदावर विशेष बाब म्हणून नियुक्‍ती करण्याची संदर्भाधिन क्र. ५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनाकडे 
शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संबंधित उमेदवारांना 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन या पदावर नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ६ उमेदवारांपैकी डॉ. महाजन अनिल शांकर व 
डॉ. चौधरी सतिश जगन्नाथ यांनी सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र पश्नुसंवर्धन सेवा (गट-अ) पदाची 
सरळसेवा नियुक्‍ती स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्याचे कळविल्याने त्यांना सदरच्या नियुक्‍्तीप्रक्रियेतून वगळण्यात 
आलेले आहे. उर्वरित खालील विवरणपत्रांत नमूद ४ उमेदवारांची पशुसंवर्धन विभागात सहाय्यक आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र पश्नुसंवर्धन सेवा (गट-अ) (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५७०० सुधारीत 
वेतनश्रेणी एस-२२: ६००००-१९०८००) या पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१५२/पदुम-१ 


नियम-१९७९ मधील नियम ९ (४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


तः 


सदर उमेदवारांना महाराष्ट्र महसूल विभाग वाटप नियमावली सन २०१५, दि.२८.०४.२०१५, दि. 


१५.०६.२०१७ मधील तरतूदीनुसार महसूल विभाग वाटप करुन, त्यांची पदस्थापना खालील विवरणपत्रांतील 
स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग | वाटप केलेला पदस्थापनेचे पद 
क्र महसूल विभाग 
ease] २ ३ a $४.-__| 4 
5 डॉ. कामडी सुलेखा विनोद | खुला । नागपूर विभाग । सहायक आयुक्त VARS, 
तालुका लघु पश्नुवैद्यकीय 
सर्वचकित्सालय, हिंगणघाट, जि. 
वर्धा 
२ | डा. बोकडे सविता पांडूरंग । खुला | अमरावती विभाग | सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
(नियोजन), जिल्हा पशुसंवर्धन 
उपआयुक्त कार्यालय, यवतमाळ 
3 | डॉ. गोडबोले निता विजय । खुला | नागपूर विभाग । सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
तालुका लघु पश्नुवैद्यकीय 
सर्वचकित्सालय, सावनेर, जि. 
नागपूर 
४ | डॉ. खाचणे संजय काशिनाथ | खुला | औरंगाबाद विभाग | सहायक आयुक्‍त पश्मुसंवर्धन,तालुका 
ayudar सर्वचिकित्सालय, 
पैठण, जि. औरंगाबाद 


२ 


सदर नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी २ वर्षांचा राहील. सदर उमेदवारांची 


पहिली वेतनवाढ त्यांचा १ वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. 


2. 


वरील उमेदवारांची सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा गट-अ मधील नियुक्‍ती ही 


२ वर्षांचा परिविक्षाधीन काळ समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित शतींच्या अधीन असेल. 


nl 


वरील उमेदवारांनी त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्याच्या 
आत रुजू व्हावयाचे आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजू होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास 
CaN मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, ते हजर होतील त्या दिनांकापासून त्याची ज्येष्ठता धरण्यात 
येईल. नियुक्तीच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत हजर न झालेल्या उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची 
कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येईल. 


. वरीलप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित 


केल्या जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे 
आव्यक राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परीक्षा तसेच 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१५२/पदुम-१ 


विभागाअंतर्गत वेळोवेळी विहीत नियमानुसार आयोजित करण्यात येणाऱया इतर परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीच्या ०२ वर्षाच्या विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहीत विभागीय seat परीक्षा 


परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्याची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ती 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


| उपरोक्त उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असेल त्यांनी शासन परिपत्रक सामान्य 


प्रशासन विभाग क्र.एन आर व्ही १०७७/१२ दि.२०.५.१९७७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान ०१ 
(एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस देणे आवश्‍यक राहील. शासनास या उमेदवारांची सेवा समाप्त 
करावयाची असेल त्यावेळी अशी एक महिन्याची आगाऊ नोटीस दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, 
सेवानियमाचा भंग इ. कारणासाठी सेवा समाप्त करतांना वरील VACANT नोटीस देण्याचे शासनास 
बंधन राहणार नाही. हे नोटीझीचे नियम या नंतर वेळोवेळी होणाऱ्या नियमांतील बदलाच्या अधिन 
राहतील. 


. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ मधील तरतूदीनुसार 


दि.०१ नोव्हेंबर,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती होते 
त्यांना नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती 
वेतन योजना (म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती 
वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी 09 नोव्हेंबर २००५ पुर्वी 
शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असतील त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. 
अनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२.१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या पुर्ततेच्या अधिन राहून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू 
राहतील. 


. सहाय्यक आयुक्त Wea, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी जे 


उमेदवार शासन सेवेत आहेत san उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती पूर्वी तपासण्याबाबत 
आयोगाने दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांनी त्यांचे गोपनिय 
अहवाल १ महिन्याच्या आत आयुक्‍त, पशुसंवर्धन यांचेकडे जमा करावे. सदर गोपनीय अहवालाच्या 
तपासनीच्या अधिन राहून सदर उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत आहे. 

वरील सर्व उमेदवारांच्या खालील मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी आयुक्त पशुसंवर्धन, म.रा.पुणे यांनी 
तपासणी करावी व सदर कागदपत्रे संपूर्णपणे समाधानकारक असल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच 
संबंधित उमेदवारांना हजर करुन घेण्याबाबतचे निर्देश संबंधित कार्यालय प्रमुखांना देण्यात यावेत व 
त्यानंतरच संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. त्यासाठी संबंधित सर्व 
उमेदवारांनी त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्रासह आयुक्‍त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-9 या 
कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 


१. जात वैधता प्रमाणपत्र. 
२. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) 
३. वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१५२/पदुम-१ 


४. शाळा सोडल्याचा दाखला. 
५. एस.एस.सी.प्रमाणपत्र. 
६. एच.एच.सी.प्रमाणपत्र. 
७. बी.व्ही.एससी प्रमाणपत्र/एमव्हीएससी प्रमाणपत्र. 
८. वरीलपैकी उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचे बाबतचा अहवाल आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे-७ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 
९. वरील उमेदवार ज्या दिवशी झाल्यानंतर त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 
लिहीण्यात येतील व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०४३०१६१३५७८४०१ असा आहे. हा Aaa डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Dilip JAIRAM 
Shedmekhe उरा 
(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्रासह) 

५. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रतीसह) 

६. कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

८. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद 

९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्लुजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध,पुणे. 

१०. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

११. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, 

१२. संबंधित जिल्हा Waa उपायुक्‍त 

१३. महालेखापाल/महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा)मुंबई/ नागपूर 
१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. संबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे -६७ 
१६. निवड नस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


